मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत सोलापूर 
जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक 501_-९० मधील 
मिर्झानपूर ते आळजापूर ता.बार्शी या 
रस्त्याच्या कामास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५००/बांधकाम-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०६ जुन ,२०२३ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०१८/प्र.क्र.९५९/बांधकाम-४, दिनांक 
०३/०८/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/१३००/२०२३, दिनांक १९ एप्रिल,२०२३. 
शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१००/बांधकाम-४, दिनांक 
१२/०५/२०२३. 


शासन शुध्दिपत्रक : 


सोलापूर जिल्ह्यातील पॅकेज क्र.501_-९० मधील मिर्झानपूर ते आळजापूर ता.बार्शी या 
रस्त्याच्या कामासाठी मुळ प्रशासकीय किंमत रू.११८.०८ लक्ष,यामध्ये रू.१७.६७ लक्ष (१४.९६ %) 
इतकी वाढ करून रू.१३५.७५ लक्ष इतक्या रकमेसाठी संदर्भ क्र.३ अन्व्ये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आलेली आहे. 
२. सदर शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र.०२ मधील तक्‍ता 


an 
— 


Package Name of Work AA Tendered Revised Excess % 
No. Sancation Cost Expenditure over Excess 
Cost AA over AA 
cost cost 
1 2 3 4 जी | 6__| 7 
SOL-90 मिर्झानपूर ते आळजापूर रस्ता adr | 118.08 121.90 135.75 9.49 14.96 
जि.सोलापूर 
Total 118.08 121.90 135.75 | 9.49 | 14.96 


या ऐवजी 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५००/बांधकाम-४ 


Package Name of Work AA Tendered Revised Excess % 
No. Sancation Cost Expenditure over Excess 
Cost AA over AA 

cost cost 

| 2 3 4 न | 6 | 7 
SOL-90 ।मिर्झानपूर ते आळजापूर रस्ता ता.बार्शी | 118.08 121.90 135.75 17.67 | 14.96 

जि.सोलापूर 
Total 118.08 121.90 135.75 17.67 14.96 
असा वाचण्यात यावा. 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०६०५१७२३१११४२० असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.06.06 14:41:57 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

१. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

२. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, कॅम्प ऑफीस, पुणे. 

३. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे विभाग, पुणे. 

७. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, जिल्हा सोलापूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 

९. वित्तीय सल्लागार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्रामविकास विभाग. 

१०. माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 

११. निवड नस्ती (कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


